आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे 
यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत.. 
२०२२-२०२३ 
महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय शुद्धीपत्रक, क्रमांक: सकआ-२०२१/प्र.क्र.३१/आस्था-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २३ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा:- १. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. सकआ-२०२१/प्र.क्र.३१/आस्था-२, 
दिनांक १७.०३.२०२२ 
२. आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांचे पत्र क्र.सकआ/आस्था-६/मावक/अस्थायी पदे/ 
मंजुरी-२२-२३/२०२२-२३/का-६/४११, दिनांक ०८.०२.२०२२ 
३. उपआयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांचे पत्र क्र.सकआ/आस्था-६/मावक/अस्थायी पदे/ 
मंजुरी-२२-२३/२०२२-२३/का-६/१५८५, दिनांक ३०.०५.२०२२ 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक २२.०२.२०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 

आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील ६४७६ अस्थायी पदांना दिनांक 
१.०३.२०२२ ते दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास दिनांक १७.०३.२०२२ च्या शासन 
निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात आलेली आहे. सदर शासन निर्णयान्वये सह आयुक्‍त या ०१ अस्थायी पदास 
मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


या ऐवजी 

२. आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना दिलेली मुदतवाढ 
६४७६ ऐवजी ६४७७ पदे असे वाचावे व तसेच सह आयुक्‍त ०१ ऐवजी ०२ अस्थायी पदे असे वाचावे. 

०३. सदर शासन शुध्दीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०९२३१७४११९०९२२ असा. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
ASHWINI BHIMRAO मा माका 


2301941584000९50420590९81220150९9980०1948250403 
ce, pseudonym=E4I 4 18246DB7DA09SA, 
INumber=1E3 1 BE6F920A3D606925AB728A537257F35F1FOBE19B929C1B 

ODDCBA1E89366B, cn=ASHWINI BHIMRAO YAMGAR 
2022.09.23 17:44:07 


(अश्विनि यमगर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१. आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे 


शासन निर्णय शुद्धीपत्रक क्रमांकः सकआ-२०२१/प्र.क्र.३१/आस्था-२ 


२. आयुक्‍त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 

३. संचालक, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण 
संचालनालय, पुणे 

४. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण 

५. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण 

६. सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञयेता) मुंबई/नागपुर 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

११. वित्त विभाग, व्यय-१४/अर्थसंकल्प-७/आपुक, मंत्रालय, मुंबई 

१२. कक्ष अधिकारी (मावक/अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३. निवडनस्ती (३ प्रती) आस्था-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


